भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अनूसूचित जाती 
/जमाती) उद्योजकांसाठी विशेष सामुहिक प्रोत्साहन 
योजनेंतर्गत उद्यम भांडवल निधीपोटी रू. ८.०० कोटी रक्‍कम 
अदा करण्यासाठी सदर निधी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळाकडे वळविण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय, क्र. साप्रोयो-२०१८/प्र.क्र. १६ /उद्योग-८, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 29 मार्च, २०१८ 


शासन निर्णय क्र. साप्रोयो-२०१५/ प्र.क्र. १३३/ उद्योग-८ दिनांक ११/२/२०१६ 
शासन परिपत्रक क्र. पूरक -२०१६/प्र.क्र.१२८/अर्थसंकल्प-३ दिनांक १२/८/२०१६. 
शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग क्र.बीयुडी-२०१६/प्र.क्र.२४/कार्यासन-६, दि. ०९/०३/२०१७. 
शासन शुध्दीपत्रक दिनांक ०५ जानेवारी,२०१७ 
शासन निर्णय,उदयोग,ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. साप्रोयो-२०१७/प्र.क्र.३९/उ-८, दि.०६.०३.२०१७ 
उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र. उ.सं./बाआअजाज/विप्रोयो /उभांनिधी-वितरण/ २०१७/ओअ-१११, 
दिनांक १९.०१.२०१८ 
७) शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग क्र.बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२४/कार्यासन-६, दि. २८/०२/२०१८ 


प्रस्तावना:- 

शासनाने अनूसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर(अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती) विशेष सामुहिक प्रोत्साहन योजना संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय 
दि.११.२.२०१६ अन्वये जाहिर केली आहे. सदर शासन निर्णयातील परि. क्र. ५ अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या "उद्यम 
भांडवल निधी" करीता एकूण रु.५०.०० कोटी इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेली आहे. ( सामाजिक न्याय 
विभागाकडून रु.३३ कोटी व आदिवासी विकास विभागाकडून रु.१७ कोटी) सदर निधी नव्याने सुरु होणाऱ्या उत्पादन 
उद्योग घटकांसाठी व्यवहार्य तफावत निधी म्हणून देण्यात येणार आहे. 


संदर्भाधीन क्र.५ येथील शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उद्यम भांडवल निधीच्या व्यवस्थापनासाठी 
मे.भारतीय औद्योगिक विकास बँक (IDBI Venture Capital Fund Ltd. (ICMS) या संस्थेची नियुक्‍ती करण्याबाबत 
तसेच अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून प्रत्यक्ष वापरासठी उपलब्ध 
झालेल्या रु.४४.८० कोटी इतक्या निधीपैकी रु. ३२.७० कोटी निधी 'उद्यम भांडवल निधी म्हणून वितरीत करण्यासाठी 
सदर निधी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे वर्ग करण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. या अनुषंगाने 
उद्योग संचालनालयाने उपरोक्त संदर्भाकिंत क्र. ६ येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार आदिवासी विकास 
विभागाकडून संदर्भ क्र.9 येथील शासन निर्णयान्वये सदर योजनेच्या खर्चासाठी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात 
अर्थसंकल्पीत केलेल्या रू. १० कोटी इतक्या निधीपैकी ८० टक्के निधी रु.८.०० कोटी इतका निधी उपलब्ध करून 
देण्यात आला आहे. सदर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला रु.८.०० कोटी निधी उद्यम भांडवल निधीपोटी महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळाकडे वर्ग करण्याबाबत मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो-२०१८/प्र.क्र. १६ /उद्योग-८, 


शासन निर्णय 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अनूसूचित जाती व अनुसूचित जमाती) उद्योजकांसाठी विशेष सामुहिक 
प्रोत्साहन योजनेतील 'उद्यम भांडवल निधीच्या व्यवस्थापनाकरीता शासन निर्णय दि.६.३.२०१७ अन्वये मे.भारतीय 
औद्योगिक विकास बॅक (IDB! Venture Capital Fund Ltd. (CMS) या संस्थेची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. तसेच 
या संस्थेच्या कामकाजासाठी निधी उपलब्ध करण्यासाठी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात आदिवासी विकास 
विभागाकडून उपलब्ध तरतुदीतून रु. ८.०० कोटी इतका निधी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास वळता 
करण्यास झासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त योजनेतंर्गत सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात आदिवासी विकास विभागाकडून संदर्भ क्र. ७ 
येथील शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली र.८.०० कोटी इतकी 
रक्कम नियंत्रक अधिकारी, अपर मुख्य सचिव (उद्योग) , उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ यांचेकडे 
सुपूर्द करण्यात आली आहे. 


३. सदरची तरतूद आहरित करण्यासाठी लेखाधिकारी, उद्योग संचालनालय, मुबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी व विकास आयुक्त (उद्योग) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी सदर निधीच्या विनियोगाबाबत तसेच महालेखापाल यांच्या लेख्याशी खर्च ताळमेळ घालण्याची 
कार्यवाही करावी. सदर निधी प्रत्यक्षात वितरित झाल्यानंतर खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल यांना पाठवून 
त्याची प्रत शासनास सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्याची राहील. 


४. सदर रकमेपोटी होणारा खर्च “मागणी क्र. टी-५, मुख्य लेखाशीर्ष-२८५२, उद्योग Co, सर्वसाधारण, ७९६, 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) (०२) अनूसूचित जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
विशेष सामुहिक प्रोत्साहन योजना (योजनांतर्गत) २८५२ ए ०१३) ” या लेखाशीर्षाखाळी ८०% च्या मर्यादेत रु.८.०० 
कोटी (अक्षरी रुपये आठ कोटी फक्त) सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षातील मंजूर केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात 
यावा. 


५. या निधीचा विनीयोग फक्त आदिवासी उद्योजकांसाठीच केला जाईल तसेच उपरोक्त वितरीत केलेला निधी 
या प्रकल्पाच्या मंजूर प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या मर्यादेत करण्याची व त्यानुषंगाने निधी खर्च करण्यासंबंधीच्या 
नियमांचे पालन करण्याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

६. Br aed निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग ४ मधील खर्चाच्या संकिर्ण 
बाबीसंबंधी प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार अनुक्रमांक -११ अनुसार व वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं 
२०१७/ प्र.क्र.७५/ अर्थ-३ दिनांक १८/४/२०१७ व अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३ दिनांक ०६/०२/२०१८अन्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो-२०१८/प्र.क्र. १६ /उद्योग-८, 


७. प्रमाणित करण्यात येते की, सदर शासन निर्णयातील निधी वितरित करताना वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. 
क्र. अर्थसं २०१७/ प्र.क्र. ८९/ अर्थ-३ दिनांक १८/४/२०१७ मधील परिच्छेद ७ (अ) (ब) (क) व परिच्छेद ८, ९ व १४ येथे 
नमूद अटींची पुर्तता होते. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. १०, ११,१३,१५,१७ व १८ येथील अटी या योजनेस लागू 
होत नाहीत. तसेच वित्त विभागाच्या सदर परिपत्रकासोबत असलेल्या परिशिष्ट मधील नमूद तपासणी सुचीचा अवलंब 
करण्यात आलेला आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov inal संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०३२११५००४९५४१० असा आहे. हा आदेश डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या STAGE व नावाने, 
Shraddha Deven ४७ क, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=189da489d797e 1 e6a67b7d97496ef70683916299ea 
Kocharekar set es cea 
(श्रध्दा कोचरेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-३२. 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, IDB! Venture Capital Fund Ltd.Agg. 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक शाखा, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-३२. 
६. सहायक संचालक, (वित्त व लेख), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, /निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. अवर सचिव, आदिवासी विकास विभाग/कार्यासन-३/६, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. उपसचिव ( प्रशासन), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. कक्ष अधिकारी, प्रशासन-१, उ.ऊ. व का.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. निवड नस्ती (उद्योग-८). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


